निवडसूची सन २०१४-१५ १४-१ 
पोलीस अधिक्षक/पोळीस उप आयुक्त 
(असंवर्ग) या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र:ःरापोसे-०७१५/प्र.क्र.२१७/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :-५ डिसेंबर, २०१५. 


वाचा:-पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या दि.२.११.२०१५ च्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 
शासन आदेश :- 
पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्गौ या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१४-१५ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 
पोलीस उप अधिक्षक/सहायक पोळीस आयुक्‍त (ary) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची, खालील 
विवरणपत्रात त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची नेमणूक पदोन्नतीवरील पदस्थापना 

णं श्री.विवेक विठ्ठल मासाळ, अपर पोलीस अधिक्षक, हिंगोली. 
उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

२ |श्री.काकासाहेब आदिनाथ डोळे, अपर पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ 
अपर पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ. 

3 श्री.शिवराज बापूसाहेब पाटील, पोलीस अधिक्षक, एस.पी.यु., मुंबई 
पोलीस अधिक्षक, एस.पी.यु., मुंबई 

४  । श्रीमती मनिषा भिमराव डुबुले, अपर पोलीस अधिक्षक, सोलापूर ग्रामीण 
अपर पोलीस अधिक्षक, सोलापूर ग्रामीण. 

Gy श्री. महेश धर्मराज चिमटे, पोलीस अधिक्षक, ए. सी.बी., अमरावती 
पोलीस अधिक्षक, ए. सी.बी., अमरावती 


२. उपरोक्‍त विवरणपत्रातील ज्या अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशी / 
न्यायालयीन कार्यवाही, प्रलंबित / प्रस्तावित आहे, अशा अधिकाऱ्यांविरूध्द सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि. २ एप्रिळ, १९७६ च्या परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित 
विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशीच्या / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अधीन राहून, त्यांना तात्पुरत्या 
स्वरूपात उक्त पदोन्नती देण्यात येत आहे. त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित / प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशीअंती होणारी शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार असल्याचे हमीपत्र त्यांच्याकडून 
घेऊनच त्यांना पदोन्नती देण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०७१५/प्र.क्र.२१७/पोल-१अ, 


३. सदर पदोन्नतीवरील नेमणूका, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्र:२७९७/२०१५ 
व याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या, तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 
४. पदोन्नतीवर पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन उक्त अधिकार्‍यांना 
पदोन्नतीवर पदस्थापना देण्यात यावी. 
५. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 
६. सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१५१२०३११४४२२५५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Charushila ण क 
Chandrakant जप क 
Tambekar ce ice 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रतिलिपि, 


१) महालेखापाल - 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (गृह) /(ग्रामीण/शहरे)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ सोलापूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


9८ 


Cc 
ae 


पोलीस अधिक्षक, हिंगोळी/अमरावती/यवतमाळ. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/ हिंगोळी/अमरावती/यवतमाळ. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१२), मंत्रालय, मुंबई, 

११) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत) 

१२) निवडनस्ती (कार्या. पोळल-१३) 


£39) 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


